RNI No.MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग दोन 


असाधारण 


वर्ष ६, अंक २६ ] 


गुरुवार , ऑगस्ट १४, २०१४ / श्रावण २३, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ५५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


" 


च्या 


शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित , मुंबई 

अधिसूचना 

क्रमांक सिडको / वसाहत / २०१४ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा . ३७ ) ( येथून पुढे उक्त अधिनियम असे निर्देशित 
करण्यात येईल) च्या उप कलम ( ए) कलम (i) च्या कलम १५ ९ द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शहर आणि औद्योगिक 
विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ च्या उप कलम ३(ए ) अन्वये अधिसूचित क्षेत्रासाठी नवीन शहर विकास 
प्राधिकरण आणि नियोजन प्राधिकरण असल्याने, राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीने “ नवी मुंबई जमीन विनियोग ( सुधारित) विनियम , २००८ 
विनियम ८ आणि विनियम २५ मध्ये सुधारणा करीत आहे. 

नवी मुंबई जमीन विनियोग ( सुधारित ) विनियम, २००८ मधील सुधारणा 
विनियम क्र . प्रचलित विनियम 

सुधारित विनियम 
बांधकाम पुर्णत्वासाठी वाढीव मुदतीची परवानगी. बांधकाम पुर्णत्वासाठी वाढीव मुदतीची परवानगी. 
विनियम ७ मध्ये नमूद केलेल्या मुदतीत इच्छित भाडेपट्टाधारक जर विनियम ७ मध्ये नमूद केलेल्या मुदतीत इच्छित 
त्यांच्या नियंत्रणापलिकडील बाबींमुळे बांधकाम पूर्ण करू शकला नाही भाडेपट्टेधारक बांधकाम पूर्ण करू शकला नाही तर 
तर बिल्डिंग , कारखाना, रचना अथवा इतर काम पूर्ण करण्यासाठी, महामंडळ साधारण अथवा विशेष आदेशान्वये वेळोवेळी 
महामंडळाने वेळोवेळी ठरविलेल्या अतिरिक्त शुल्कांचा भरणा ठरविण्यात आलेल्या अटी व शर्तीनुसार तसेच अतिरिक्त 
केल्यावर , व्यवस्थापकीय संचालक मुदतवाढ मंजूर करू शकतील . शुल्काचा भरणा केल्यावर व्यवस्थापकीय संचालक 
मात्र अशी मुदतवाढ ही संपूर्ण उर्वरित चक्षेनिसाठी एकावेळेस 

मुदतवाढ देऊ शकतील . 
एका वर्षासाठी देण्यात येईल . 

स्पष्टीकरण. ह्या पूर्वी नवी मुंबई जमीन विनियोग , 
मात्र जर चौथ्या वर्षाची 

मुदतवाढ 

संपेपर्यंत जर बांधकामास १ ९ ७५ अन्वये देण्यात आलेल्या मागील मुदतवाढीची 
प्रारंभ झाला नाही तर भाडेपट्टा करार रद्द करण्यात येईल आणि 

दिक्कत न करता सदरहू 

विनियमाद्वारे 

मुदतवाढ 

देता 
भूखंड ताबडतोब परत घेण्यात येईल. 

येऊ शकेल . 
२५ विनियमाचे शिथिलीकरण . - शासनाच्या पूर्वपरवानगीने विशिष्ट विनिमयांचे शिथिलीकरण. - शासनाच्या परवानगीने , 

प्रकरण अथवा प्रकरणात महामंडळ कोणत्याही अथवा सर्व विशिष्ट प्रकरण अथवा प्रकरणात महामंडळ कोणत्याही 
विनिमयांचे शिथिलीकरण करू शकते. 

अथवा सर्व विनिमयांचेशिथिलीकरण करू शकते. 


८ 


-जर 


नोंदणीकृत कार्यालय : 
निर्मल , नरिमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१ . 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ . 


संजय भाटीया , 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक . 


भाग दोन - ५५-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट १४, २०१४ / श्रावण २३, शके १ ९ ३६ 


CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF 
MAHARASHTRA LIMITED , MUMBAI 

NOTIFICATION 


No. CIDCO /Estate /2014 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

In exercise of the powers conferred by sub - clause ( a ) clause (i) of section 159 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ), (hereinafter referred to 
the said Act ), the City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited , 
Mumbai being the New Town Development Authority for the New Towns of Navi Mumbai and a 
Special Planning Authority for the Notified Areas (New Towns ) under sub - section ( 3A ) of 
section 113 of the said Act, hereby makes with the previous approval of the State Government the 
amendments to Regulation 8 and Regulation 25 of The Navi Mumbai Disposal of 
Lands ( Amendment) Regulations , 2008.” 

Amendments to The Navi Mumbai Disposal of Lands ( Amendment) Regulation , 2008 
Regula Existing Regulation 

Amendment 
tion No. 


8 . 


Permission for extension of time. - If the Permission for extension of time. - If 

Intending Lessee does not complete the the Intending Lessee does not 
construction within the time Stipulated in complete the construction within 
Regulation 7 for the reasons beyond his , the time stipulated in Regulation 7 , 
control, the Managing Director may permit the Managing Director may permit 
extenison of time fo completion of buildings, extension of time on such terms 
factory , structure or other work , on payment and conditions and on payment of 
of additional premium as may be determined such additional premium as may be 
by the Corporation from time to time : determined by the Corporation 
Provided that the extension of time will be 

from time to time by general or 
given for entire balance FSI for one year as 

special order . The Corporation 
a time : 

shall be competent to prescribe the 

maximum period of extension for 
Provided further that if the construction is not 

completing the construction in 
commenced on plot upto and within 4th year 

respect of different categories of 
of extension , the Agreement to lease shall 

plots and it shall be lawful for the 
be terminated and the plots shall be resumed 

Corporation to resume a plot with 
with immediate effect. However, this proviso immediate effect where 
is not applicable to the plots allotted under 

construction is not commenced 
regulation 4 (i) and to the plots allotted to 

before expiry of the prescribed 
the Displaced Persons under 12.5 % Scheme, 

maximum period of extension . 
provided such plot has not been transferred . 

Explanation . — Extension of time 

under these Regulations may be 
given provided above , 
notwithstanding any previous 
extension that might have been 
given under the New Bombay 

Disposal of Land Regulations, 1975 . 
Relaxation of Regulation . — The Corporation Relaxation of regulation . — The 

may , with the previous approval of the Corporation may , with the approval 
Government, relax any or all of these of the Government, relax any or all 
regulations in special case or cases . 

of these regulations in special case 
or cases . 


as 


25 . 


Registered Office : 
Nirmal , Nariman Point, Mumbai 400 021 . 
Dated 13th August 2014 . 


SANJAY BHATIA , 
Vice - Chairman and Managing Director . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


